गु.प्र.शा., गु.अ.वि., गु.र.क्र. २७/२०१७ (नागपाडा 
पोलीस ठाणे, मुंबई गु.र.क्र.२६३/२०१७) सेशन केस 
क्र.६०४/२०१७ अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवणा-या 
न्याय प्रकरणी मा. सत्र न्यायालय, मुंबई येथे शासनाच्या 
वतीने सक्षमपणे बाजू मांडण्याकरीता यापूर्वी विशेष 
सरकारी stared म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या 
अँड. श्रीमती विद्या कासले यांची नियुक्‍ती रद्द करुन, 
अँड. श्रीमती विद्या कासले यांच्याऐवजी विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड 
श्रीमती कल्पना चव्हाण यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी-०८१७/प्र.क्र.१८३/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ एप्रिल, २०२२ 


संदर्भ :- शासन अधिसुचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२०/यु.ओ.आर.५४/डी-१४, 
दि.०८.०१.२०२१ 


प्रस्तावना :- 

गु.प्र.ा., गु.अ.वि., गु.र.क्र. २७/२०१७ (नागपाडा पोलीस ठाणे, मुंबई गु.र.क्र.२६३/ 
२०१७) सेशन केस क्र.६०४/२०१७ अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवणा-या न्याय प्रकरणी मा. सत्र 
न्यायालय, मुंबई येथे शासनाच्या वतीने सक्षमपणे बाजू मांडण्याकरीता यापूर्वी विशोष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्रीमती विद्या कासले यांची नियुक्ती रद्द 
करुन, अँड. श्रीमती विद्या कासले यांच्याऐवजी विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड. श्रीमती कल्पना चव्हाण यांना व्यावसायिक अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
a गु.प्र.शा., गु.अ.वि., गु.र.क्र. २७/२०१७ (नागपाडा पोलीस ठाणे, मुंबई गु.र.क्र.२६३/ 
२०१७) सेशन केस क्र.६०४/२०१७ अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवणा-या न्याय प्रकरणी मा. सत्र 
न्यायालय, मुंबई येथे शासनाच्या वतीने सक्षमपणे बाजू मांडण्याकरीता यापूर्वी विशोष सरकारी 
stared म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्रीमती विद्या कासले यांची नियुक्ती रद्द 
करुन, अँड. श्रीमती विद्या कासले यांच्याऐवजी विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या अँड. श्रीमती कल्पना चव्हाण यांना, सदरहू गु.प्र.क्र.२७/२०१७ (नागपाडा पो. 
स्टे., मुंबई YIM. २६३/२०१७) मधून उद्भवणा-या सत्र प्र.क्र.६०४/२०१७, मा. सत्र न्यायालय, 
मुंबई येथे दाखल न्यायालयीन प्रकरण निकाली निघेपर्यंत, प्रतिदिन परिणामकारक 
सुनावणीकरीता खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०८१७/प्र.क्र.१८३/पोल-१० 


अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी- रु.३०,०००/- (रुपये तीस हजार फक्त) 
ब) विचारविनिमय फी (प्रति तास) -रु.७,५००/- (रुपये सात हजार Ural फक्त) 
तसेच सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्रीमती कल्पना चव्हाण 

यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता 
व्यावसायिक फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून 
तपासून, प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, 
याची दक्षता संबंधित पोलीस उपायुक्‍्त/ पोलीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्रमांक “बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, 
राज्य मुख्यालय पोलीस (०२)(०१) TEX WA आस्थापना- (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक 
सेवा” या ळेखाशीर्षाखाळलील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या 
अधीन आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 
४. Brame निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. ४७७/२०२१ /व्यय-७, दि. १२/०७/२०२१ 
अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥0१/859॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२२०४२५११४८२५७७२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Tushar Dilip 
Rathod 


(तुषार दि.राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
2) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 


) 
) 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) -१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६) अँड. श्रीमती विद्या कासले, २५/२६, डी.एन.मंझील, काँग्रेस हाऊस, व्ही.पी.रोड, 


मुंबई-४०० ००४. 

७) अँड. श्रीमती कल्पना चव्हाण, ए/२/१५, सत्यदर्शन सी.एच.एस लि., मल्पा हिल नं.३, 
अंधेरी (पू, मुंबई - Yoo ०९३. 

८) कार्यासन अधिकारी,विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

९) कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग/व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई 

१०) निवडनस्ती- पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


